RNINo. MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष -८, अंक - २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


" 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
अंतर्गत कलम १९ अन्वये घोषणा . 


आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसन क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश परिशिष्ट “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


जिल्हा नंदुरबार 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकार , नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील. 


क्रमांक भूसंपादन/मौजे ढेकवद, तालुका-1 

-जिल्हा नंदुरबार/ एसआर-८/ 
२०१७/ कावि -२२७/ २०१९. - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार 
भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट "एक " मध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाईमिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ अन्वये मौजे 
ढेकवद, तालुका-जिल्हा नंदुरबार शिवण मध्यम प्रकल्पाच्या वितरिका 
क्रमांक २ च्या कामासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची 
किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना 
दिनांक 

१५ 

जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही 
हरकत प्राप्त झालेली नाही ; 


परिशिष्ट - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे ढेकवद 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 
हे , आर 


५१ 


. 


० ३३ 


आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , नंदुरबार 
यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ , 
पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


५०/१ 


.. 


O 


१० 


५०/२ 


.. 


० ०७ 


वि (एच) ६७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - एक 


- 


चालू 


परिशिष्ट - चार 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे ढेकवद 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 
हे . आर 


परिशिष्ट - पाच 


५०/३ 


.. 


० ०८ 


५०/४ 


० 


१४ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही 

बालाजी मंजुळे, 

( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 
नंदुरबार , १८ एप्रिल २०१९ . 


, 


४ ९ 


० ३ ९ 


४२ / - ड 


० 


१० 


४२/२ 


O 


१४ 


४२/ १ - क 


0 


१६ 


४७ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
अंतर्गत कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


.. 


O 


०४ 


४३ 


० ६८ 


: 


जिल्हा नंदुरबार 


१६ 


.. 


O 


१३ 


२५ / ४ - अ 


0 


०४ 


२४ 


० ०७ 


२३ 


० ०५ 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे विरचक, वडगाव व ढेकवद , तालुका-जिल्हा 
नंदुरबार / एसआर-१३/ २०१७/ कावि-२२१/ २०१ ९. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट " एक " 
मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम 
११ अन्वये मौजे विरचक, वडगाव व ढेकवद , तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
शिवण मध्यम प्रकल्प डाव्या कालव्याकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक असल्याचीकिंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची 
प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली 


९ ६ 


० ३४ 


, 


९ ८ / १ 


O 


२१ 


एकूण .. 


३ ०७ 


परिशिष्ट - दोन 


आहे ; 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प , नंदुरबार, तालुका-जिल्हा 
नंदुरबार . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही 
हरकत प्राप्त झालेली नाही ; 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे ढेकवद , तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे. 


: 


समाजालामिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे. 


आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ , 
पोट- कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


परिशिष्ट - तीन 


आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


विस्थापन नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


३ 


पुनर्वसन क्षेत्र " 


परिशिष्ट - एक 


चालू 


म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश परिशिष्ट “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


गट नंबर 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


२ 
हे . आर 


मौजे विरचक 


चालू 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकार, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील. 


२५ 


० १० 


२४ 


० 


०४ 


परिशिष्ट - एक 


१३/३ 


O 


२६ 


जमिनींचे वर्णन 


१६ 


O 


०५ 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार 


१५ 


० ०४ 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 


१४ 


O 


क्षेत्र 


०३ 


१ 


२ 


४ 


.. 


० ०५ 


आर 


• 


५ 


o 


०५ 


मौजे विरचक 


६ 


o 


०८ 


५३ 


O 


00 


७ 


O 


०६ 


पो . ख... 


८ 


O 


१० 


५२ 


O 


१० 
३ ९ 

०३ 


९ 


.. 


१५ 


५१ 


O 


१० 


० ०४ 


५० 


0 


०५ 


११ 


० 


०३ 


४ ९ 


O 


२४ 


मौजे वडगाव 


४८/१ 


० १८ 


३७ 


.. 


O 


४० 


४८/२ 


०७ 


३६ 


o 


00 


४७ 


.. 


O 


०३ 


पो . ख . .. 


० २२ 


४६ 


०३ 


मौजे ढेकवद 


३१ 


O 


१६ 


५५ 


O 


२० 


३२ 


O 


१७ 


५६ 


०८ 


३०/१, २, ३, ४ 


२० 


५७ 


० ० ९ 


२ ९ / १ 


O 


०३ 


२८ 


एकूण .. 


१७ 


३ ९ २ 


.. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


परिशिष्ट - दोन 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प डाव्या कालव्यासाठी वितरिका 
क्रमांक १ जमीन संपादन प्रस्ताव . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही 
हरकत प्राप्त झालेली नाही ; 

आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , नंदुरबार 
यांची अशी खात्री झाली आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ , 
पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे विरचक , वडगाव व ढेकवद , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश परिशिष्ट “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


परिशिष्ट - तीन 


" 


विस्थापन नाही 


परिशिष्ट - चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचेनकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकार, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


परिशिष्ट - पाच 


लागू नाही 


परिशिष्ट - एक 


जमिनींचे वर्णन 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू 

बालाजी मंजुळे 

( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 
नंदुरबार , १८ एप्रिल २०१९ . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 
हे . आर 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
अंतर्गत कलम १९ अन्वये घोषणा. 


मौजे मळवाण 


९ ५ / १ - अ 


० २३ 


जिल्हा नंदुरबार 


१५ / १ - ब 


० १ ९ 


१५/ १ - क 


O 


१८ 


९ ६ / १ 


O 


६२ 
२४ 


९ ६ / २ 


0 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे मळवाण , मेंदीपाडा, सागाळी व श्रावणी 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार/ एसआर-१२/ २०१७/ कावि -२२४/ 
२०१९. - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांनी खालील परिशिष्ट " एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११ अन्वये मौजे मळगाव , मेंदीपाडा , 
सागाळी व श्रावणी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार कोरडी मध्यम 
प्रकल्पाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा 
आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक 
जानेवारी २०१८ 

रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


१०१ 


० २ ९ 


, 


१००/१ 


O 


११ 


१००/२ 


० १८ 


२४ 


एकूण . 


२ ०४ 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


५ 


परिशिष्ट - एक 


चालू 


परिशिष्ट - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


गट नंबर 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 
हे . आर 


हे . 


आर 


मौजे मेंदीपाडा 


मौजे सागाळी 


चालू 


२२/१ 


३८/१ 


० ०५ 


० ३५ 


३८/२ 


० ०५ 


२२/२ 


.. 


O 


१५ 


३८/३ 


० ०५ 


२२/३ 


१५ 


३८/४ 


० ०४ 


२२/४ 


O 


१६ 


३८/५ 


० 


०४ 


२१/१ 


. 


० २६ 


३७ 


.. 


O 


२७ 


२१/२ 


O 


२१ 
२० 


o 


२ ९ 


३३ 


२१/३ 


O 


२८ 


O 


१३ 


एकूण .. 


१ ४८ 


२७ 


.. 


. 


१५ 


मौजे सागाळी 


२६ 


.. 


० २८ 


८६ 


१ ५६ 


२२ 


.. 


O 


२२ 


४५/१ 


० ४ ९ 


२१/ २ - ब 


O 


१७ 


४५/ २- अ 


0 


०१५ 


२०/ २ - क 


० ०५ 


४४/१ 


.. 


० ० ९ ५ 


२०/ २ - ड 


o 


०५ 


४४/२ 


O 


०१० 


२०/ २ - ब 


० ०५ 


४४/३ 


O 


०११ 


२०/ २ - अ 


०६ 


४३/२ 


. 


२४ 


१७/१ 


० ०७ 


४२/१ 


O 


० ९ 


१७/२ 


० ०६ 


४२/२ 


० ९ 


१७/३ 


O 


०७ 


४२/३ 


.. 


० ० ९ 


१७/४ 


० ०६ 


४२/४ 


० ० ९ 


१६ 


० २३ 


४० 


O 


.. 


२ ९ 


१० 


४२ 
१२ 


३ ९ 


.. 


० १८ 


९ / १ 


O 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - एक 


चालू 


परिशिष्ट - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर 

संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


गट नंबर 


गट नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


मौजे सागाळी 


चालू 


मौजे श्रावणी 


चालू 


O 


११ 


४७/२ 


० 


१२ 


O 


९ / ३ 


४६/२ 


११ 


o 


३० 


४६/१ 


o 


११ 


९ / ४ 


O 


११ 


५३ 


o 


१८ 


८/१ 


O 


२ ९ 


८ / २ - अ 


५०५ 


O 


३५ 


एकूण .. 
एकूण एकंदर .. 


१५ ८११ 


एकूण .. 


७ २४१ 


परिशिष्ट - दोन 


मौजे श्रावणी 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


३३ 


० ४५ 


प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प , उजवा कालवा, वितरिका 
क्रमांक ४ करिता जमीन संपादन प्रस्ताव . 


३२/१ 


० ३८ 


३२/२ 


० २५ 


३२/३ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मळवाण , मेंदीपाडा, सागाळी व 
श्रावणी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन 
करणे. 


O 


१२ 


२४ - अ/ ३ 


.. 


० ३६ 


२४/ २ - अ 


.. 


० ४ ९ 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे. 


२० 


0 


०५ 


१ ९ 


० ४५ 


परिशिष्ट - तीन 


: 


३७- अ 


0 


१७ 


विस्थापन नाही 


३७- ब 


परिशिष्ट - चार 


.. 


o 


२५ 


३ ९ 


० ५६ 


४० 


० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक 

३८ , दिनांक 

१३ 

मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


४१/ २ - ब 


O 


०४ 


४१/ २ - अ 


O 


०५ 


परिशिष्ट - पाच 


४१/ १ - अ 


O 


०५ 


४१/ १ - ब 


O 


०५ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही 

बालाजी मंजुळे , 

( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १८ एप्रिल २०१९ . 


४२ 


O 


०७ 


४७/ १ - ब 


.. 


0 


१ ९ 


४७/ १ - क 


० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 


तयार करणे : 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 


जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणेकिंवा वाजवणे ; 


२७ एप्रिल 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


पक्ष, 


क्रमांक डीसी/कार्या/ ९- ब -१/ ८४१/ २०१ ९.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ४०३२ / 
२०१९ , दिनांक 

२०१९ 

चे 

पत्रानुसार लोकसभा निवडणूक 
२०१९ , निवडणूक आचारसंहिता लागू , लोकसभा निवडणुका पार पडल्या 
आहेत . लोकसभा निकाल दिनांक २३ मे २०१९ रोजी असल्याने विविध 

संघटना यांचेमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
दिनांक ७ मे २०१९ रोजीपासून मुस्लीम धर्मीयांचा पवित्र रमजान महिना 
सुरू होत असून मुस्लीम धर्मीयांचेवतीने मोठ्या प्रमाणात विविध धार्मिक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 
विविध ठिकाणी ग्रामीण भागात गावोगावी यात्रा / जत्रा सुरू झालेल्या 
असून मोठ्या उत्साहात चालू आहेत , याबाबत कळविले आहे. 


( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 

स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१) (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
एप्रिल २०१ ९ 

अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 


पत्र , 


दिनांक २७ 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १ मे 

२०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 

१४ मे 

२०१९ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 


२ ९ 


एप्रिल २०१९ 

रोजी माझे सही व 


प्रस्तुतचा 

आदेश आज दिनांक 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


वस्तू बरोबर नेणे 


राहुल द्विवेदी, 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


अहमदनगर , २ ९ एप्रिल २०१ ९ . 


करणे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


वाचले .-- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २) 

व ( ३ ). 
( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक दंडप्र -०१/ कावि 
२९ ७८ ९ ( १)/ २०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ . 

आदेश 


( ४) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक ०३१३ / 

७१४/ प्र. क्र . ६२/विशा १ - अ , दिनांक १४ जून २०१४. 
( ५ ) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 

परिपत्रक क्रमांक ६११४ /प्र. क्र . १६७/एसडी-१, दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र/ ०१/ कावि -२९ ७८ ९ (२)/२०१९.- जळगाव जिल्ह्यात 
भविष्यात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील 
पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. भविष्यात 
उत्पन्न होणाऱ्या चारा टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सदर परिस्थितीवर 
मात करण्यासाठी उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक (१) मध्ये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २) अन्वये 
आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत . तथापि , सदर आदेशाचा 
कालावधी हा ६० दिवसापावेतो असल्याने पुढील कालावधीसाठी 
आदेश पारीत करणे आवश्यक असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील चारा , 
लगतच्या जिल्ह्यात किंवा लगतच्या राज्यात वाहतूक करण्यास , मी , 
डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव या आदेशाद्वारे 
निर्बंध घालत आहे. 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/ २०४८/ २०१९.- दरवर्षी १ मे रोजी 
महाराष्ट्र दिन हा समारंभ राज्यभर साजरा करणेत येतो. राष्ट्रध्वजाचा 
आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वजाचा 
योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाकडील उपरोक्त 
परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत . काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या 
वेळी, तसेच विशेष कला-क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे 
राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत: टाकले जातात , हे दृश्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे 
नसल्याने, राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने,केंद्र शासनाच्या 
गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली 
नाही. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे 
व नावे ( अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम , १९ ५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
अवमान प्रतिबंध अधिनियम , क्रमांक ६ ९/ १ ९ ७१ व क्रमांक ५१/२००५, 
तसेच ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे. 


, 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध / संस्थेविरुद्ध 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल . सदरचा आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ 
चे कलम १४४ ( २) नुसार संबंधितांवर नोटिस बजविण्यासाठी पुरेसा 
कालावधी उपलब्ध नसल्याने टंचाईच्या परिस्थितीत एकतर्फी काढण्यात 
येत आहे . सदरचा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकापासून ६० 
दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील . 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी 
माझे सही व कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 


सबब मी , रामदास खेडकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) ( २) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) 
जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) प्लॅस्टिकच्या 
राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला 
जाईल यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 

म्हणून 
२०१९ ते ५ मे २०१ ९ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची 
निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे. 


दिनांक २९ 


२ ९ एप्रिल 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


, 


जळगाव, २९ एप्रिल २०१ ९ . 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) ( २) नुसार सदरचा 
आदेश एकतर्फी देण्यात येत आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


सदरचा आदेश दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


वाचले : ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) 

( २). 
( २) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग ) परिपत्रक क्रमांक 

एफएलजी-१२०७/ प्र . क्र . ११/०७/३० , दिनांक 

२३ ऑगस्ट २००७. 
( ३) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५/०५/ 

२०१२/ पब्लिक , दिनांक १६ जुलै २०१२. 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक . 


नाशिक , 

२६ 

एप्रिल २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


९ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- ( १) महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

संकीर्ण-२०१७ /प्र. क्र . २५/ सेवा -६, दिनांक २३ जुलै 
२०१८ . 


आदेश 


, 


( २) श्रीमती ए. एम . तामणे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर, येवला यांचा जावक क्रमांक १८३/ २०१ ९, दिनांक 

१६ जानेवारी २०१९ रोजीचा अर्ज. 
( ३ ) श्रीमती ए . एम. तामणे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर, येवला यांचा जावक क्रमांक २३९/ २०१९, दिनांक 
२१ जानेवारी २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 


१६ जानेवारी 


, 


( ४ ) कार्यालयीन टिपण्णी, दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/रजा / ५७७/ २०१ ९.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . व्ही . सी . गवई, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,पिंपळगाव (ब.) यांना दिनांक १४ जानेवारी 
२०१ ९ ते १६ 

२०१ ९ 

पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची परिवर्तित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . सी . गवई हे दिनांक 
१४ जानेवारी 

२०१९ 

ते 

१६ जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, पिंपळगाव (ब.) या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्री . व्ही . सी . गवई यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एन . 
हुरगट, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, पिंपळगाव ( ब.) यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक, १९ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक आस्था / रजा/ ६४२/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


, 


आदेश 


श्रीमती ए. एम . तामणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांना महाराष्ट्र 
शासन, वित्त विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१७/ प्र. क्र . २५ / 
सेवा-६, दिनांक २३ जुलै २०१८ अन्वये शासन निर्णयातील अट 
क्रमांक १ ( viii) अन्वये सदरची रजा २०१९ या कॅलेंडर वर्षाकरिता 
दिनांक २२ जानेवारी २०१९ ते २० मार्च २०१ ९ अशा एकूण ५८ 
दिवसांची बाल संगोपन रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. एम . तामणे ह्या दिनांक 
२२ जानेवारी २०१९ ते २० मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव, जिल्हा नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) टीप-२ अन्वये.] 

श्रीमती ए. एम . तामणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांच्या उपरोक्त 
रजेचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. डी . कांबळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती तामणे यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सदर बालसंगोपन रजेचा हिशोब संदर्भ क्रमांक ( १) चे शासन 
निर्णयासोबत असलेल्या प्रपत्रामधील नमुन्यामध्ये तयार करण्यात येऊन 
सेवापुस्तकात ठेवावा. 

रविंद्र म. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 
२२ जानेवारी 

२०१ ९ . 


. 


, 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ५७८ / २०१९.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . व्ही . सी . गवई, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पिंपळगाव (ब.) यांना दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१८ 

ते 
१५ डिसेंबर 

२०१८ पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची परिवर्तित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . सी . गवई हे दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१८ ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, पिंपळगाव (ब.) या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम 
३ ९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्री . व्ही . सी . गवई यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एन . 
हुरगट, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, पिंपळगाव (ब.) यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , १९ जानेवारी २०१९ . 


नाशिक , 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


जानेवारी २०१ ९ 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ रजा/ ६ ९ ५/ २०१ ९.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . व्ही . एस. वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर यांना दिनांक २८ जानेवारी 

२०१९ 
ते ३० जानेवारी 

२०१ ९ 

पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २६ जानेवारी २०१९ चे झेंडावंदन झालेनंतर ते दिनांक ३१ 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . वाघ हे दिनांक 
२८ जानेवारी २०१ ९ 
२०१ ९ त ३० 

२०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, सिन्नर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्री . व्ही . एस . वाघ यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . एस. 
जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, सिन्नर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , २३ जानेवारी २०१ ९ . 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ शंभुराजे बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा/ 
३३८२/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
शंभुराजे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पेडगाव, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


३० जानेवारी 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२२३ / सन २०१८ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 
श्रीगोंदा, १७ नोव्हेंबर २०१८. 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ आनंद बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा/ 
४२/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , आनंद 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे . 


२१ जानेवारी 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / जीएनएल / सी / 
१२३६/ सन २०१९ , दिनांक १ जानेवारी २०१९ असा आहे . 
श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/रजा/ ६ ९ ६/ २०१९.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्रीमती एस. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांना दिनांक १४ जानेवारी २०१९ 
ते १९ जानेवारी २०१९ पावेतो एकूण ६ ( सहा) दिवसांची परिवर्तित रजा 
दिनांक १४ 

जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक 

२०१ ९ 

रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. पी . कुलकर्णी ह्या दिनांक 
१४ जानेवारी २०१९ ते 

१ ९ 

जानेवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, दिंडोरी या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्रीमती एस. पी . कुलकर्णी यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती जी . 
एस . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

स्वप्नील चं. खटी , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 
नाशिक , 

२३ 

जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ कालभैरव बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ ५६ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , कालभैरव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , कोरेगाव , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


११ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / जीएनएल/ सी / 
१२३३/ सन २०१९ , दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


नियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३२/ सन २०१९, दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ संत सावता बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा / ६०/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
संत सावता बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , शेडगाव , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ आसरा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ ७३/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
आसरा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , काष्टी, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३५/ सन २०१९ , दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३७/ सन २०१९ , दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/किसानक्रांती बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ ६४ / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
किसानक्रांती बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पारगाव सुद्रिक , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / जीएनएल/ सी / 
१२३४/ सन २०१९, दिनांक १ जानेवारी २०१९ असा आहे . 
श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१९. 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/बैरागीबाबा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा/ ७७/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
बैरागीबाबा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकळी 
कडेवळीत, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३८ / सन २०१९ , दिनांक १ जानेवारी २०१९ असा आहे . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / सत्यज्योत बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / ६९ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
सत्यज्योत बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , मढेवडगाव 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


श्रीगोंदा, १ जानेवारी २०१ ९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१ ९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


आदेश 


संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 

असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 


. 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/शिवकृपा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / ८१/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
शिवकृपा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगावपिसा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ९ ६६/ सन २०१९, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


जळगाव, १४ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३८ / सन २०१९ , दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


श्रीगोंदा, २ जानेवारी २०१९ . 


. 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / श्री सिद्धेश्वर बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा / २१५ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
श्री सिद्धेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , लिंपणगाव, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १२७/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित साईकृष्णा 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कोदगाव , तालुका 
चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/ ९ ६५/ सन २०१ ९, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


जळगाव , १४ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३९/ सन २०१९ , दिनांक १७ जानेवारी २०१९ असा आहे . 

रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर . 
श्रीगोंदा, १७ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १३० / 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित भटाई 
माता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महिंदळे , तालुका 
भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडी/ एजीआर/( ओ)/( डी ) / 
९ ७१/ सन २०१९ , दिनांक १६ जानेवारी २०१९ या अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १०७/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित धनदाई 
महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , तळोदे प्र. दे., 
तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


, 


जळगाव, १६ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


१३ 


आदेश 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ दूध सं. नोंद ./ अधिसूचना/ १३७/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित सौजन्य 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिलखोड , तालुका 
चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ९ ७०/ सन २०१९ , दिनांक १६ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 
जळगाव, १६ जानेवारी २०१ ९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १६० / 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र. पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित आई 
भवानी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जानवे, तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७२/ सन २०१ ९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


जळगाव , १७ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १४१/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित रोहित दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , काकडणे , तालुका चाळीसगाव, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ ६८ / सन २०१ ९, दिनांक १६ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १६२/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित कै. आसाराम 
पाटील दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वाघोदे, तालका 
अमळनेर जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 


जळगाव , १६ 

जानेवारी 

२०१९ . 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७३/ सन २०१ ९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


आदेश 


जळगाव, १७ 

जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद ./ अधिसूचना/ १४४/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित श्री गोपाळ 
कृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पाल , तालुका 
रावेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ आरव्हीआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७५/ सन २०१९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद ./ अधिसूचना/ १६४/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित बिजासनी 
महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , निसर्डी, 

तालुका 
अमळनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 


जळगाव , 


१७ जानेवारी 

२०१९ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएनआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७४ / सन २०१९ , दिनांक १७ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


, 


जळगाव, १७ जानेवारी २०१ ९. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना / १३ ९ / 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित मनुमाता 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , वडगावलांबे , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 


आदेश 


, 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/ ९ ६ ९ / सन २०१९ , दिनांक १६ जानेवारी २०१९ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १८२/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , शेतकरी दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , बोदवड , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि 
संस्था असे आहे . 


जळगाव , १६ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीव्हीडी/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ९ ८०/ सन २०१ ९, दिनांक २१ जानेवारी २०१९ या अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 


जळगाव , २१ जानेवारी 

२०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १५८/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , ओमसाई महिला 
सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , साजगाव, 
तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७६/ सन २०१९, दिनांक १७ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


जळगाव, १७ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १२१ / 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, दापोरे दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , दापोरे , तालुका-जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे 
आहे . 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
९ ६७/ सन २०१ ९, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ या अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ १८ ९/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की , जय अंबिका दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , निपाणे, तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषि संस्था असे आहे . 


जळगाव, १४ जानेवारी २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


१५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ ७८/ सन २०१ ९, दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


आदेश 


जळगाव , २३ जानेवारी 

२०१९ . 


आदेश 


. 


, 


क्रमांक जेजीए/ बीजीएन / जीएनएल/( ओ)/ ११५५/ ४६/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भडगाव, तालुका भडगाव, जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , रंजनीताई देशमुख 
महिला गृहउपयोगी सहकारी संस्था मर्यादित, भडगाव, तालुका 
भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/बीजीएन / जीएनएल ( ओ)/११५५/ २०१ ९, दिनांक १९ 
जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे राहील . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ दूध सं. नोंद ./ अधिसूचना/ १९ २/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , कै. दुर्गाताई बा . 
आढाव महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बांबरूड 
( राणीचे), तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषि संस्था असे आहे . 


, 


भडगाव , १ ९ 


जानेवारी 

२०१९ . 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/९ ७९ / सन २०१९ , दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


जळगाव, २३ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद ./ अधिसूचना/ १९ ४/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, अमरदिप दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, हनुमंतखेडे खुर्द, तालुका धरणगाव, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ बीजीएन/ जीएनएल/ ( ओ)/ ११५६/ ५०/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भडगाव, तालुका भडगाव , जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , नानासाहेब देशमुख 
फळ- फ्रूट पॅकिंग कृषिपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , भडगाव , 
तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ बीजीएन / जीएनएल ( ओ )/ ११५६/ २०१९ , दिनांक 
१९ जानेवारी २०१९ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण 

इतर 

संस्था असे राहील . 
भडगाव, १९ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ डीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/९ ८१/ सन २०१९, दिनांक २३ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


रविंद्र र. पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 


क्रमांक जेजीए/ बीजीएन/ जीएनएल /( ओ)/ ११५४/ ५४/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भडगाव, तालुका भडगाव , जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , महात्मा फुले अभिनव 
कृषि व कृषिपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , गुढे, तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
बीजीएन / जीएनएल( ओ)/ ११५४ / २०१९ , दिनांक १९ जानेवारी २०१ ९ 
असा आहे. 


जळगाव . 


जळगाव, २३ 

जानेवारी 

२०१९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था 

असून उपवर्गीकरण 

इतर 

संस्था असे राहील . 
विवेक मनोहर जगताप , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , भडगाव , 
तालुका भडगाव, 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक प्रशा-१/ नियो . सह्याद्री अभिनव बहु. सेवा संस्था/ एएनआर/ 
एकेएल/ जीएनएल /( ओ)/ ९ ०२/ २७२१ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा अहमदनगर असे जाहीर करतात 
की , नियोजित सह्याद्री अभिनव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, कोतुळ , तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एकेएल/ जीएनएल/( ओ)/ 
९०२/ सन २०१८ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


भडगाव, १९ जानेवारी २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


अकोले , २ ९ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक प्रशा -१ /नियो.श्री विरभद्र अभिनव बहु. सेवा संस्था/ 
एएनआर/ एकेएल/ जीएनएल/( ओ)/ ८ ९ ४/ २४३९ / सन २०१९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अकोले , जिल्हा अहमदनगर असे जाहीर 
करतात की , नियोजित श्री विरभद्र अभिनव बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , मनोहरपूर , 

तालुका अकोले , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ एकेएल / जीएनएल /( ओ)/ ८ ९ ४/ सन २०१८ , दिनांक 

१६ 

नोव्हेंबर 
२०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक प्रशा-१/ नियो. जिजाऊमाता महिला अभिनव बहु. सेवासंस्था / 
एएनआर/एकेएल/ जीएनएल/ ( ओ)/ ९ ०३/ २७२४/ सन २०१९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अकोले , जिल्हा अहमदनगर असे जाहीर 
करतात की , नियोजित जिजाऊमाता अभिनव बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , गणोरे , तालुका 

अकोले, जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली 

असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एकेएल / 
जीएनएल/( ओ)/ ९ ०३/ सन २०१८, दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ असा 
आहे. 


अकोले, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १२ (१) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


अकोले, २९ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक प्रशा-१/नियो. ग्रीनफिल्डस बहु. सेवा संस्था/ एएनआर / 
एकेएल / जीएनएल/( ओ)/९ ०१/ २७१८/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा अहमदनगर असे जाहीर करतात 
की , नियोजित ग्रीन फिल्डस बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, समशेरपूर, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एकेएल / जीएनएल/( ओ)/ 
९ ०१/ सन २०१८ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


आदेश 


क्रमांक प्रशा-१/नियो. श्री अमृतेश्वर बहु. औद्यो. उत्पा. सह . 
संस्था / एएनआर/ एकेएल/ जीएनएल/( ओ)/ ९ ०३/ ९ ०/ सन २०१९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , जिल्हा अहमदनगर जाहीर 
करतात की , श्री अमृतेश्वर बहुउद्देशीय औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , अकोले , तालुका अकोले , जिल्हा 


अकोले , 


२ ९ 


डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ एकेएल/ जीएनएल/( ओ)/ ९०३/ सन २०१८, दिनांक १६ जानेवारी 
२०१ ९ असा आहे . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून 
उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे आहे. 


क्रमांक सनिजा / एएनआर / जेकेडी/ जेएनएल/ ४८१८ / ८७७/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्री काळोबा 
अभिनव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कुसडगाव , 
तालुका जामखेड , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे आहे. 


कांतीलाल दगा गायकवाड , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , अकोले , 
तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / जेकेडी/ जेएनएल / ४८१८ / 
सन २०१८ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


अकोले, १६ जानेवारी २०१ ९ . 


जामखेड , १७ डिसेंबर २०१८ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर / आरएसआर/(सीआर)/ ८०४/ १ ९९२ 
९ ३/ २५४५/ सन २०१९.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जीवन विकास नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , गुंजाळवाडी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ह्या 
संस्थेच्या उपविधी दुरुस्ती क्रमांक अ ( १) नुसार संस्थेचे नावात 
दुरुस्ती करून संस्थेचे नाव कै. केशव आबाजी गुंजाळ जीवन 
विकास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गुंजाळवाडी, 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १३ व नियम १९ ६१ चा नियम 
१२ नुसार उपविधी दुरुस्त केल्याचे व त्याप्रमाणे संस्थेच्या 

मूळ 

नोंदणी 
प्रमाणपत्रात दुरुस्त केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक सनिजा/ एएनआर / जेकेडी/ जेएनएल / ४८१ ९/ १४ / सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , 

तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्री सावळेश्वर 
मोटार वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ जेकेडी / जेएनएल/ ४८१ ९ / 
सन २०१८ , दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


देविदास अरविंद घोडेचोर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जामखेड , 
तालुका जामखेड, जिल्हा अहमदनगर . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / आरएसआर / 
( सीआर)/ ८०४/ १९९ २-९ ३, दिनांक ७ एप्रिल १९९ २ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असे आहे. 


जामखेड, 


७ 


जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


गणेश गौ . पुरी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर . 


, 


क्रमांक सनिक / प्रशा.१/किशोरीअबसेससंबवा/ नोंदणी/ १५८ / सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर हे जाहीर करतात की , किशोरी अभिनव बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , बर्गेवाडी, तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 


संगमनेर , ३१ डिसेंबर २०१८ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केजेटी/ जीएनएल/ ओ / 
४५२५ / सन २०१९ , दिनांक २३ जानेवारी २०१९ असा आहे. 
कर्जत , २३ जानेवारी २०१९ . 


श्री . एस . टी . डोके यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . डी . 
दिग्रसकर, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश, 
निफाड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २५ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


वाचा.- शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ / प्र.क्र . १४१/ का - तीन , 
मंत्रालय , मुंबई-३२, 

दिनांक 

२२ ऑक्टोबर 

२०१० . 
आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ८३९/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


, 


, 


३१ मार्च 


क्रमांक सनिक/ प्रशा.१ / कै.उपाअसेससंक /नोंदणी/ १६० / सन 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर हे जाहीर करतात की , कै. उद्धवराव पाटील अभिनव 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, कर्जत , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 

चे ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ केजेटी/ जीएनएल / ओ / 
५१४२/ सन २०१९ , दिनांक २३ जानेवारी २०१९ असा आहे. 

डॉ . अं . आ . वाघमारे , 

सहायक निबंधक . 

सहकारी संस्था , कर्जत , 
तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर . 


श्री . पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सटाणा यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० (तीस) दिवसांची अर्जित रजा फक्म रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०१८ 

ते 

२०२० या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सटाणा यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


नाशिक , २८ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


कर्जत , २३ जानेवारी २०१ ९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ८२६ / २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


, 


श्री . एस. टी . डोके, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
निफाड यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 

ते 

२ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो 
एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० जानेवारी २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . डोके हे दिनांक 
३१ जानेवारी २०१९ ते २ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. ] 


जानेवारी २०१९ 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ८५४/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . पी . आर. देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक यांना दिनांक 

१८ जानेवारी 

२०१९ 

ते २५ जानेवारी 

२०१ ९ 
पावेतो एकूण ८ ( आठ) दिवसांची परिवर्तित रजा रजेच्या पुढे दिनांक 
२६ जानेवारी २०१९ चा दुसरा शनिवार व २७ जानेवारी २०१ ९ च्या 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर. देशमुख हे दिनांक १८ 

ते २५ 

जानेवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नाशिक या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये. ] 

श्री . पी . आर. देशमुख यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. सी . 
खटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
२८ 

जानेवारी २०१९ . 


नाशिक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १ , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ९ ३६/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्रीमती पी . आर . दांडेकर यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . 
एन. धोंड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग , मनमाड शहर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

प्रताप रा. देशमुख , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक . 


नाशिक , ३० 

जानेवारी 

२०१ ९ . 


श्रीमती पी. व्ही . हिंगणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना दिनांक २१ जानेवारी 
२०१९ ते २५ जानेवारी २०१९ पावेतो एकूण ५ (पाच) दिवसांची परिवर्तित 
रजा रजेच्या मागे दिनांक २० जानेवारी २०१९ ( रविवार) व रजेच्या पुढे 
दिनांक २६ जानेवारी २०१९ ( दुसरा शनिवार) व दिनांक 

२७ 

जानेवारी 
२०१९ ( रविवार ) चे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे ह्या दिनांक २१ 
जानेवारी २०१९ 

ते २५ 

जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्रीमती पी . व्ही. हिंगणे यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . के. 
ढेकळे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


रविंद्र म. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , ३० जानेवारी २०१ ९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्रमांक आस्था / रजा/ ८२५/ २०१९.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . जे. जे. इनामदार , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना दिनांक २८ जानेवारी २०१९ 
ते ३० जानेवारी 

२०१ ९ पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २५ जानेवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते ३१ मार्च २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . जे. इनामदार हे दिनांक 
२८ जानेवारी २०१९ ते ३० 

जानेवारी 

२०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 

श्री . जे. जे. इनामदार यांचे न्यायालयाचा दिनांक २६ जानेवारी 
२०१९ , तसेच दिनांक २८ जानेवारी २०१९ ते दिनांक 

३० 

जानेवारी 
२०१९ रोजीचा कार्यभार श्री . व्ही . एच. देशमुख, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मालेगाव 
यांचेकडेस व दिनांक २७ जानेवारी २०१ ९ रोजीचा कार्यभार 
श्री . पी . पी . पेठकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक आस्था/रजा/९ ५१/ २०१ ९.- जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्रीमती पी . आर. दांडेकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नांदगाव यांना दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ 
रोजीच्या दुपार सत्रातील अर्धा दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली नैमित्तिक 
रजा रद्द करण्यात येऊन त्यांना दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ व 
२५ जानेवारी 

२०१ ९ 

पावेतो एकूण २ (दोन) दिवसांची परिवर्तित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . आर. दांडेकर ह्या दिनांक 
२४ 

जानेवारी २०१९ व २५ जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नांदगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 


स्वप्नील चं . खटी , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 


नाशिक , २५ जानेवारी २०१९ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२ , २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, 


शके १ ९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


तसेच वर नमूद 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ अधिसूचना/ प्रसिद्धी/ अंकुर कृषी/ ८६८ / सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यावल, तालुका यावल, जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , अंकुर कृषी प्रक्रिया 
सहकारी संस्था मर्यादित , भालोद , तालुका यावल, जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
वायडब्ल्यूएल/ जीएनएल/(एस )/ ५२४ / सन २०१८ असा असून नोंदणी 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था करण्यात आले असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे. 

ऑक्टोबर २०१८ . 


संस्था अंतरिम आदेश दिल्यापासून १ महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
आपले लेखी अथवा तोंडी म्हणणे सादर करावे. 

केलेले अधिनियमाचे कलम १०३ ( २) ला अनुसरून 
असा आदेश देण्यात येत आहे की , सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी / 
पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर 

योग्य हक्क , तसेच संस्थेच्या 
संबंधी कागदपत्रे व इतर अभिलेख्यांची व नियंत्रणाची व्यवस्था 
परिसमापक यांचे स्वाधीन करावी. 

किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, यावल , 

तालुका यावल , जिल्हा जळगाव. 
१ ९ डिसेंबर २०१८ . 


, 


यावल , 


यावल, 


५ 


- 


आदेश 
क्रमांक एएनआर /पीआरडी / एल / ४०५२/ १८ ९ ५/ सन २०१८. 
मी , गो . मो . नांगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी, 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर करतो की , 
साईकृपा रेसिडेन्सी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राहुरी , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर /पीआरडी/एल/ ४०५२/ सन २०१८ , दिनांक 
१४ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 
राहुरी , १४ डिसेंबर २०१८. 


, 


आदेश 
क्रमांक आस्था / अधिसूचना/ प्रसिद्धी/ यश कृषी/ ८७०/ सन २०१८. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , यावल , तालुका यावल , 

जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , यश कृषी प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्यादित , भालोद , तालुका यावल, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ वायडब्ल्यूएल/ 
जीएनएल/ ( एस)/ ५२५/ सन २०१८ असा असून नोंदणी दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था करण्यात आले 

असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे . 
यावल , ५ ऑक्टोबर 

२०१८ . 


, 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ श्रीनागरीपत / का.क. १०२/ १०५८ / अं.आ./ सन 
२०१८.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
यावल , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार श्री नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड, फैजपूर , 
तालुका यावल ही संस्था अवसायनात काढण्याचा अंतिम आदेश पारित 
करीत असून कलम १०३ ( १) अन्वये सदर संस्थेवर श्री . एच . एस . 
पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, बोदवड सेवावर्ग अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, यावल , जिल्हा जळगाव यांची परिसमापक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तेव्हा सदर संस्थेचे व्यवहार बंद करण्यात येऊन संस्थेवर 
परिसमापक यांची नेमणूक का करण्यात येऊ नये ? याचे स्पष्टीकरण 


आदेश 
क्रमांक एएनआर /पीआरडी/ एल/ ४०५३/ १ ९ ०१/ सन २०१८. 
मी , गो . मो . नांगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी, 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर करतो की , 
साईश्रद्धा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी, तालुका 
राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/पीआरडी/ एल/ ४०५३ / सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर 
२०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 
राहुरी , १४ डिसेंबर २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 
राहुरी, ३० जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल / ४०६१ / २१७०/ सन 
२०१९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , उर्मी अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६० चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४०६१/ सन 
२०१ ९, दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 
राहुरी , ३० जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक एएनआर / आर एचआय / एल / ४०५८ / २२१२/ सन 
२०१ ९.- मी , गो. मो . नांगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , विश्वनाथकाका उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था 
मर्यादित , धामोरी खुर्द, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६० चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल / 
४०५८ / सन २०१८ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१) संस्थेचे वर्गीकरण उपसा 
जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण असे करण्यात आले 
आहे. 
राहुरी, २ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


, 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल / ४०६२/ २१७६/ सन 
२०१९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , देवळाली - प्रवरा अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , देवळाली- प्रवरा, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६० चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल / 
४०६२/ सन २०१९ , दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 
राहुरी, ३० जानेवारी २०१९ . 


वाचावे.- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

२१ अन्वये 

तरतूद . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याकडील परिपत्रक जावक 
क्रमांक प्रशासन / संस्था सर्व्हेक्षण मोहीम / १८४/ २०१५, 

दिनांक १७ जून २०१५ . 
( ३) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

सनिरा / प्र -१/ मध्यंतरीय आदेश / सन २००२ , दिनांक १२ 


डिसेंबर २००२ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल/ ४०६३/ २१८२/ सन 
२०१९.- मी , गो . मो . नांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राहुरी , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , तुळजाभवानी अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , सात्रळ , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल/ ४०६३/ 
सन २०१९, दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील परिपत्रक जावक 
क्रमांक अ.नि./ सर्वेक्षण / कलम १०२/ अवसायन / अंतिम 
आदेश/ प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहीम / १८४/ २०१५, 

दिनांक १७ जून २०१५. 
( ५) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक 

सनिरा / प्र -१/ अंतिम आदेश / सन २००३, दिनांक १ ९ 

जुलै २००३. 
( ६) या कार्यालयाकडील दैनिक पुढारी या दैनिकातील 

दिनांक १५ जानेवारी २०१६ ची जाहीर नोटिस / 
निवेदन . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १६ - २२, २०१९ / वैशाख २६ ते ज्येष्ठ १, शके १९४१ 


, 


( ७) श्री . एन. टी . शिंदे, लीगल क्लार्क , डॉ . बाबुराव 

तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , श्री 
शिवाजीनगर अवसायक तथा गाडकवाडी पाणीपुरवठा 
सहकारी संस्था मर्यादित , गाडकवाडी, तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर यांचा दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ 
रोजीचा अंतिम अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि -२/ गाडकवाडीउपसाजल/ क .२१/ १४१ ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गो . मो . नांगरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी गाडकवाडी पाणीपुरवठा 
सहकारी संस्था मर्यादित , गाडकवाडी, तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एलएफटी / 
४६६/८७, दिनांक १४ जानेवारी १९ ८७ असा आहे. सदर संस्थेबाबत 
उपरोक्त क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या गाडकवाडी पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित , गाडकवाडी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
राहुरी , २८ सप्टेंबर २०१८ .. 


( ७) श्री . एन. टी . शिंदे, लीगल क्लार्क , डॉ . बाबुराव 

तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , 
श्री शिवाजीनगर अवसायक तथा सडेखडांबे पाणीपुरवठा 
सहकारी संस्था मर्यादित , सडे, तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर यांचा दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजीचा 
अंतिम अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक सनिरा / वि -२/ सडेखंडाबेपापु/ क.२१/ १४२५/ सन २०१८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गो. मो . नांगरे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी सडेखडांबे पाणीपुरवठा सहकारी संस्था 
मर्यादित , सडे, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ एलएफटी/ ४५१/ ८४ , दिनांक 
३० जुलै १९ ८४ असा आहे . सदर संस्थेबाबत उपरोक्त क्रमांकान्वये 
नोंदणी झालेल्या सडेखडांबे पाणीपुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , 
सडे, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था 

म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

गो . मो . नांगरे , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , राहुरी , 

तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर . 
राहुरी , २८ सप्टेंबर २०१८. 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

२१ अन्वये तरतूद . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील परिपत्रक जावक 
क्रमांक प्रशासन / संस्था सर्व्हेक्षण मोहीम / १८४ / २०१५, 

दिनांक १७ जून २०१५. 
( ३) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

सनिरा / प्र-१ / मध्यंतरीय आदेश/ सन २००२ , दिनांक १२ 


डिसेंबर २००२ . 


, 


( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील परिपत्रक जावक 
क्रमांक अ.नि./ सर्वेक्षण / कलम १०२ / अवसायन / अंतिम 
आदेश/ प्रशासन / संस्था सर्वेक्षण मोहीम / १८४/ २०१५, 

दिनांक १७ जून २०१५ . 
( ५ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक 

सनिरा/ प्र -१/ अंतिम आदेश / सन २००३, दिनांक 

१ ९ जुलै २००३. 
( ६ ) या कार्यालयाकडील दैनिक पुढारी या दैनिकातील 

दिनांक १५ जानेवारी २०१६ ची जाहीर नोटिस/ 
निवेदन . 


आदेश 
क्रमांक प्रशासन / जेजीए/ जेएमआर / जीएनएल/ १०५९ / १०३७/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , जामनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , संत कडोजी महाराज 
अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , शेंदुर्णी, तालुका 
जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 

उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असा आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमआर/ जीएनएल/ ओ / 
१०५ ९/ २०१९ , दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 

मंगेशकुमार आर. शहा, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, जामनेर , 

तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव. 
जानेवारी 

२०१९ . 


जामनेर , 


११ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


